शासकीय इमारतीच्या देखभाल व 


दुरुस्तीबाबतच्या आर्थिक प्रमाणात 
सुधारणा करणे. 
समिती गठीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : बीडीजी २०२०/ प्र.क्र. ६२/इमारती-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. बीडीजी २००५/ प्र.क्र.५३/इमा-१, 
दिनांक २५ नोव्हेंबर, २००५. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्‍त शासन निर्णयान्वये शासन निर्णय , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक बीडीजी- 
२००५/प्र.क्र.५३/इमा-१, दिनांक २५ नोव्हेंबर, २००५ अन्वये विविध प्रकारच्या इमारतीसाठी 
प्रमाणके (Norms) विहित करण्यात आली आहेत. त्यानंतर बांधकाम साहित्याच्या व मजूरीच्या 
दरात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. तथापि, त्या प्रमाणात देखभाल दुरुस्तीच्या आर्थिक व 
भौतिक प्रमाणकात वाढ झाली नसल्याने देखभाल दुरुस्तीकरीता कमी प्रमाणात निधी उपलब्ध 
होतो. या बाबींच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यासाठी तांत्रिक छाननी करुन नविन प्रमाणके तयार 
करण्याच्या अनुषंगाने समिती गठीत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन देखभाल दुरुस्तीच्या अनुषंगाने नविन 
प्रमाणके तयार करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. 


मुख्य अभियंता, सर्व सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई fe अध्यक्ष 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे झि सदस्य 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई शि सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, मुंबई, पुणे , औरंगाबाद, अमरावती ,नाशिक, नागपूर नि सदस्य 
अधीक्षक अभियंता, मुंबई चि सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहिल. 


१) इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी आवश्‍यक बाबी विचारात घेऊन दुरुस्तीसाठी आवश्‍यक 
निधीची मानके निश्चित करणे. 
२) समिती तीन महिन्यांमध्ये अहवाळ शासनास सादर करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी २०२०/ प्र.क्र. ६२/इमारती-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२३०१५३०५४१५१८ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


lly signed by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 


ig 
SACHIN MANIKRAO = 
WORKS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
C H IVATE 2.5.4.20=643026ceca9d6dc2 1fa6c4525f6fd9fbdfc59a9a42a 
£9ca3066f28a4b58ad630, cn=SACHIN MANIKRAO CHIVATE 
Date: 2020.12.30 15:34:28 +05'30 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२ मुंबई. 

६. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२ नागपूर 

८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अप्पर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

११.सचिव (सस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,- मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती 
नागपूर, नाशिक, कोकण. 

१५.मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

१६.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक मंडळ मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, 
अमरावती नागपूर, नाशिक, कोकण. 

१७. सर्व उप सचिव/अवर सचिव (सा.बां) मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


